वाचा : 


मुंबई शहर तसेच पुणे व पिंपरी-चिंचवड 
शहरामध्ये सीसीटीव्ही प्रकल्प 
राबविण्यासाठी सल्लागार म्हणून 
मे.पीडब्ल्युसी या कंपनीला मुदतवाढ 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१५/प्र.क्र.9६/भाग-१/पोल-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक: २५ जुले, २०१६ 


शासनाचे क्रमांक आयएसएस-१०१२/प्र.क्र.9१/विशा-४,दि.१७.९.२०१३ चे हेतू पत्र 

(Letter of Intent) 

माहिती व तंत्रज्ञान विभाग आणि मे. पीडब्ल्युसी कंपनी यांच्यामध्ये झालेला करार 
दि.१७.११.२००९ 

माहिती तंत्रज्ञान विभाग, शासन निर्णय, क्र. २१५६/फाईल/डीआयटी/२०१२, दि. २९.९.२०१२. 
माहिती तंत्रज्ञान विभाग, शासन निर्णय क्र. एमएच-९/१७९/२०१३-डिआर-डिआयटी (एमएच)- 
डिआयटी (एमएचख्‌), दि.२.११.२०१३. 

गृह विभाग शासन निर्णय, क्र.गृहआ २०१५/प्र. क्र.२३०/आस्था-२, दि.२०.०५.२०१५. 

माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, शासन निर्णय क्र. ७॥)-मातंस ०८०/४/२०१४-0/० Directorate 
of IT-DIT (MH), १.७.२०१४. 

शासन निर्णय क्र. सीसीटी ३६१५/प्र.क्र९३/पोल-३, दि.२९.०५.२०१६. 

मे.प्राईसवॉटरहाऊस कुपर्स लि. यांचे दि.२८.९.२०१५, दि. २९.२.२०१६ व दि.१८.४.२०१६ ची 
पत्रे. 

गृह विभाग, प्रकल्प अंमलबजावणी समितीचे दि.२७.५.२०१६ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना : 
गृह विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या मुंबई हहर तसेच पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर येथील 


सीसीटीव्ही प्रकल्पाच्या अंमळबजावणीसाठी सल्लागार म्हणुन माहिती व तंत्रज्ञान विभागामार्फत 
दि. १७.११.२००९ रोजीच्या करारान्वये मे.पीडब्ल्युसी या कंपनीची नेमणुक करण्यात आली होती. 


सदर कंपनीला गृह विभाग शासन निर्णय दि. २९.०५.२०१५ अन्वये दि. ३०.०४.२०१६ रोजीपर्यंत 


मुदतवाढ दिलेली होती. मुंबई सीसीटीव्ही प्रकल्पाचे काम सुरु असल्याने तसेच पुणे सीसीटीव्ही 


प्रकल्पाचे कार्यान्वयन चालू असल्याने सदर सल्लागार कंपनीला मुदतवाढ देणे आवश्‍यक आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१५/प्र.क्र.9६/भाग-१/पोळल-३ 


दि.२०.०५.२०१५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये गृह विभागातील ई-गर्व्हनन्स प्रकल्प 
राबविण्यासंदर्भात विविध निर्णय घेण्यासाठी प्रकल्प अंमलबजावणी समिती (PIC) स्थापन करण्यात 
SOA आहे. सदर समितीच्या दि. २७.०५.२०१६ रोजीच्या बैठकीमध्ये झालेल्या निर्णयानुसार 
मे.पीडब्ल्युसी कंपनीला मुंबई व पुणे सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी सल्लागार म्हणून मुदतवाढ देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


झासन निर्णय : 


दि.२०.५.२०१५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखाली 
स्थापन करण्यात आलेल्या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या दि.२७.५.२०१६ रोजी पार पडलेल्या 
बैठकीतील निर्णयानुसार मे.प्राईस वॉटर हाऊस कुपर प्रा. लि. या कंपनीस मुंबई हहर तसेच पुणे व 
पिंपरी-चिंचवड शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी सल्लागार म्हणून खालीलप्रमाणे मुदतवाढ देण्यात 
येत आहे :- 


अ) पुणे सीसीटीव्ही प्रकल्पाच्या देखरेखीसाठी मे.पीडब्ल्युसी कंपनीच्या एका वरिष्ठ 
सल्लागारास पूर्णवेळसाठी दि. १ मे, २०१६ ते ३१ ऑक्टोबर, २०१६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


ब) मुंबई सीसीटीव्ही प्रकल्पाच्या देखरेखीसाठी मे.पीडब्ल्युसी कंपनीच्या एका प्रमुख 
सल्लागारास अर्धवेळ तत्वावर व दोन वरिष्ठ सल्लागारास पुर्णवेळ तत्वावर दि.१.१.२०१५ ते 
दि. ३०.४.२०१६ या कालावधीसाठी संदर्भाधिन क्र. ७ येथे नमुद दि.२९.०५.२०१६ च्या शासन 
निर्णयान्वये नियुक्‍ती करण्यात आली होती. उपरोक्त एक प्रमुख सल्लागार अर्धवेळ तत्वावर व दोन 
वरिष्ठ सल्लागार पूर्णवेळ तत्वावर मुंबई सीसीटीव्ही प्रकल्पाच्या देखरेखीसाठी दि. ०१.०५.२०१६ ते 
दि. ३०.०४.२०१७ किंवा मुंबई सीसीटीव्ही प्रकल्प संपूर्णपणे कार्यान्वित (Go-Live) होणे यापैकी जो 
कालावधी प्रथम येईल तोपर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


क) मुंबई सीसीटीव्ही प्रकल्पाच्या देखरेखीसाठी एक अतिरिक्त प्रमुख सल्लागार व एक वरिष्ठ 
सल्लागार यांची दि. ०१.०५.२०१६ ते दि. ३०.०४.२०१७ किंवा मुंबई सीसीटीव्ही प्रकल्प संपूर्णपणे 
कार्यान्वित (Go-Live) होणे यापैकी जो कालावधी प्रथम येईल तोपर्यंत नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


ड) मुंबई सीसीटीव्ही प्रकल्पाच्या देखरेखीसाठी अतिरिक्‍त एक प्रमुख सल्लागार I एक 
वरिष्ठ सल्लागार यांनी सीसीटीव्ही सल्लागार म्हणून काम पाहिले आहे. त्यानुसार एका प्रमुख 
सल्लागाराचे दि.१७.०२.२०१६ ते दि.३०.०४.२०१६ असे अडीच महिन्याचे मानधन व एका वरिष्ठ 
सल्लागाराचे दि.०१.१०.२०१५ ते दि.३०.०४.२०१६ या कालावधीतील एकूण सात महिन्याचे मानधन 
संदर्भाधिन क्र. ४ येथे नमुद दि.०२.११.२०१३ च्या शासन निर्णयात नमूद दरानुसार अनुज्ञेय 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१५/प्र.क्र.9७६/भाग-१/पोल-३ 


२. उपरोक्त सल्लागारांना देण्यात येणारे मानधन व इतर भत्ते माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या 
UH. ६ येथे नमुद दि.१.७.२०१४ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार देय असेल. 


३. सर्व सल्लागारांना देण्यात येणारे मानधन हे दरमहा-प्रती व्यक्‍ती (Man-Month) तत्वानुसार 
असेल. सर्व सल्लागारांचे दरमहा देयके शासनास सादर करताना प्रत्येक सल्लागाराने महिन्याच्या 
कालावधीत केलेल्या कामाचा व्यक्‍तीनिहाय तपश्ीील/ अहवाल BAA सादर करणे आवश्‍यक आहे. 
यासंदर्भात माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या सं.क्र. ६ येथे नमुद दि. १.७.२०१४ च्या शासन 
निर्णयातील तरतूदी लागू राहतील. 


४. पुणे सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी नेमण्यात आलेल्या सल्लागारांच्या मानधनाबाबतचा खर्च 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अधिनस्त असलेल्या "२०५५-पोलीस, (००) 
१०९, जिल्हा पोलीस, (००) (09) जिल्हा TIS बल, १३, कार्यालयीन खर्च (२०५५ ०१६८)" या 
SUBMIS खर्ची टाकून तो सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षातील मंजुर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


५. मुंबई सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी नेमण्यात आलेल्या सल्लागारांना मानधन देण्यासाठी येणारा 
खर्च पोलीस आयुक्त, मुंबई यांच्या अधिनस्त असलेल्या "२०५५-पोलीस, (०२) (०१) शहर पोलीस 
आस्थापना, (दत्तमत) (२०५५ ००९७), ५०-इतर खर्च" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकून तो 
सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षातील मंजुर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०७२६१६२७४९२०२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Kailas Arjun 


Ka i | a S A rj U Nn aa o=Government Of 


Maharashtra, ou=Deputy Secretary, 


पि postalCode=400032, st=Maharashtra, 
a | Wa cn=Kailas Arjun Gaikwad 


Date: 2016.07.26 16:33:31 +05'30' 


(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय, मुंबई 

३. अपर मुख्य सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान, मंत्रालय, मुंबई 

४. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

५. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१५/प्र.क्र.9६/भाग-१/पोळल-३ 


६. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

७. पोळीस आयुक्त, मुंबई, 

८. पोलीस आयुक्त, पुणे शहर, पुणे 

९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
१०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

११.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१३.निवडनस्ती, पोल-३. 


KKK 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


